विनंती बदली, पदस्थापनेत अंशत: बदल व 
बदली रद्द करण्याबाबत. 

विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, शासकीय 
तंत्रनिकेतने, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा, गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३(भाग-१)/तांशि-७ 


मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन आदेश क्र.बदली-४२२२/प्र.क्र.४४/२३/तांशि-७, दि.३०/०५/२०२३. 


2) शासन आदेशा क्र.बदली-४३२३/प्र.क्र.४३/२३/तांशि-७, दि.३१/०५/२०२३. 
3) शासन आदेशा क्र.बदली-४३२३/ प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७, दि.३०/०६/२०२३. 


शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या 
सेवेतील खाली नमूद अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था । बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
विक व्या २ ३ ॥ 10. अ. -ऱु 4 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 

q श्रीमती सोनाली नरेद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
राऊत आर्वी अमरावती 

२ श्रीमती नम्रता नंदकिशोर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
डागा अमरावती आर्वी 

अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 

३ श्रीमती प्रियांका यादव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 

म्हस्के (प्रियांका निरंजन जळगाव अहमदनगर 


जाधव) 


अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान 


४ श्री. प्रविण भिकन माळी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली (समकक्ष 
हिंगोली (तात्पुरत्या नंदुरबार असलेल्या संगणक 
समावेडानाने संगणक अभियांत्रिकी या 

अभियांत्रिकी या विद्याशाखेत विद्याशाखेत) 
कार्यरत) 

4 श्री. प्रशांत हरिभाऊ गुट्टे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली (समकक्ष 

गोंदिया बीड असलेल्या संगणक 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत) 
अधिव्याख्याता, रसायन अभियांत्रिकी 

& श्री. राजेश्वर केशवराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 

खोलापूरे पेण आर्वी 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३(भाग-१)/तांशि-७ 


०२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन आदेशान्वये बदली करण्यात आलेल्या खाली नमूद 
अध्यापकांच्या पदस्थापनेत त्यांच्या विनंतीनुसार अंशात: बदल करण्यात येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना 
त्यांच्या नावापुढे स्तंभ-४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अध्यापकाचे नाव संदर्भाधीन हासन आदेशानुसार | पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन 
बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण पदस्थापनेचे सुधारित ठिकाण 
eed २ ३ 1 ह| 


अधिव्याख्याता, रसायन अभियांत्रिकी 


१ | श्रीमती वेदिका अमोल 


शासकीय तंत्रनिकेतन, आवी 


शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण 


गोसावी 


०३. खालील विवरणपत्रात नमूद विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता यांच्या संदर्भाधीन आदेशांन्वये स्तंभ-४ 
मध्ये नमूद संस्थेत करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना स्तंभ-३ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार कायम ठेवण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अध्यापकाचे नाव बदलीपूर्वीची कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना 
|... २ ३ |. _ : ee 
गिह श्रीमती स्वाती भस्मे, विभाग शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद | शासकीय तंत्रनिकेतन, 

प्रमुख, विद्युत अभियांत्रिकी मुंबई 
२ श्री. विजय हरिश्चंद्र मानकर, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर शासकीय तंत्रनिकेतन, 
विभाग प्रमुख, अणुविद्युत कराड 
अभियांत्रिकी 
3. श्री. सुरेंद्र रमय्या कुक्कडपवार, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर शासकीय तंत्रनिकेतन, 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य (उपयोजित यंत्रशास्त्र या समकक्ष ब्रम्हपूरी 
अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील विभाग प्रमुख पदावर 
पदस्थापना करुन) 
| श्री. विनोद उत्तमराव दातिर, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, यंत्र (कर्मशाळा अधिक्षक या समकक्ष आर्वी 
अभियांत्रिकी पदावर पदस्थापना करुन) 
०४. सदर आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून ते तात्काळ अंमलात 
येतील. 


०५. उपरोक्त अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय 


राहणार नाही. 


०६. बदली झालेल्या अध्यापकांना संबंधीत प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अध्यापकांनी 
त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण 
सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या 
आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SIS क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३(भाग-१)/तांशि-७ 


०७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२०१८०५३२१६०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER ON GOVE OF MANHST ce 


2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfObd20c865 
128a018421¢354bddc5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LAXMAN DHERE eee ae 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता (संबंधित प्राचार्य यांचेमार्फत ) 
प्रत, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
प्राचार्य, सर्व संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती- (तांशि -७). 


mM SF 0०८ AW A 


ee 5-2 >> 


won 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


